Reg. No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १८ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., 

केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ .- ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - ९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा., अ , क्र . ५१५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक -प्र.अ.- भूसं - अ.का.- कावि-२९२-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम-३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . 
संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याचा स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ - एक -१ ( १५३४) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ३-९, २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थिती कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लघंन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० व्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा, प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०१६-२०१७, मौजा भिमडी, तालुका वरूड,जिल्हा अमरावती 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० १५ 


२ 


१३ ९ / २ पैकी 
१३ ९ / ३ पैकी 
१४१ 


०३२ 


३ 


० १५ 


१३१ 


००८ 


एकूण क्षेत्र 


० ७० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: भिमडी ल.पा.योजनेच्या कामाकरीता. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: भिमडी ल.पा.योजनेच्या कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


भिमडी ल. पा . योजनेच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर 
पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


३ 


: 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गांव : भिमडी तालुका : वरूड 

जिल्हा : अमरावती 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
( २ ) 

( ३ ) 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुक्रमांक 


( १ ) 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची 

( पुर्नस्थापनेची आवश्यकता नाही .) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 

भाग ४ अ महसूल व वन विभाग ,मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना 


अन्वये सूट 

देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम . 


: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 


: - निरंक 


तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


अभिजीत बांगर , 


अमरावती : 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ५१६ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


वाचा-पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . १२८६-जिविशा -२०१८ , दिनांक २१-०३-२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२-४९६-२०१८ . – 


उपरोक्त वाचान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक २३-०३-२०१८ ते ०६-०४-२०१८ पावेतो म.पो.का. कलम ३७ (१ ) (३ ) अन्वये प्रतिबंध आदेश 
करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी विनंती केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले कि , दिनांक २५-०३-२०१८ रोजी हिन्दू समाजाचे 
वतीने रामनवमी उत्सवानिमित्त ठिकठिकाणी शोभा यात्रा, मिरवणुकाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक २९ -०३-२०१८ रोजी महावीर जयंती 
निमित्त ठिकठिकाणी मिरवणुका आयोजित आहे . दिनांक ३०-०३-२०१८ रोजी हनुमान जयंती निमित्त धार्मीक स्वरुपाचे कार्यक्रम आयोजीत 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ३-९, २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


आहे . दिनांक ३०-०३-२०१८ रोजी शेतकरी संघटना (रघुनाथ दादा पाटील ) चे वतीने शेतक -यांना संपूर्ण कर्ज मुक्ती मिळावी या मागणी करीता 
राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन आयोजीत आहे . तसेच इतर विरोधी राजकीय पक्ष, कामगार, कर्मचारी संघटनांकडून शेतक - यांच्या मागण्याला धरून 
धरणे, मोर्चे, रास्तारोको इत्यादी स्वरुपाचे शासन विरोधात आंदोलनात्मक हालचाली सुरु आहेत . 


तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी , 
यवतमाळ , याद्वारे आदेशित करतो कि , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा-याव्यतीरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्याजवळ 


१. शस्त्र , काठी तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 


२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत . 


३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही. 


४. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप/ विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही, सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत, व्यक्तीच्या 
किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजुन दुखावण्याच्या उद्देशाने वादय वाजविणार नाहीत . किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 


तसेच, ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७( १)(३) यवतमाळ जिल्हयात 
पांच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे. 


आणखी असेही आदेशीत करीत आहे कि , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका /कार्यक्रम यांना ( शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी यांचे 
धरणे/ आंदोलन इ. वगळता) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 


ज्या शासकीय/ निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन /निर्दशने करावयाचे असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने 
पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्वपरवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे/ आंदोलन /निर्देशने करावयाच्या दिनांकांच्या 
किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . सदरचा आदेश दिनांक २३-०३-२०१८ चे ००.०१ वाजता (मध्यरात्री) 
पासून ते ०६-०४-२०१८ चे २४.०० वाजता ( मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील. हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी 
दवंडीद्वारे/ ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांना करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार/ पोलीस 
स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर 

लावून 

प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


हे आदेश दिनांक २१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्ममित करीत आहे. 


यवतमाळ : 
दिनांक २१ मार्च २०१८ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


५ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ५१७ . 
वाचा-पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . १५३४-जिविशा-२०१८ , दिनांक ०७-०४-२०१८ . 

आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२-५६०-२०१८ . - 

उपरोक्त वाचान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक ०८-०४-२०१८ ते २१-०४-२०१८ पावेतो म.पो.का. कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये प्रतिबंध आदेश 
करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी विनंती केली आहे . त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की , दिनांक १४-०४-२०१८ रोजी बौध्द 
समाजाच्या वतीने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवानिमित्त ठिकठिकाणी मिरवणुका आयोजित आहे . तसेच इतर विरोधी राजकीय पक्ष, 
कामगार , कर्मचारी संघटनांकडून शेतक -यांच्या मागण्याला धरुन व इतर मागण्या करिता धरणे , मोर्चे, घंटानाद आंदोलन इत्यादी स्वरुपाचे आंदोलनात्मक 
हालचाली 

सुरु 

आहेत . 
तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत जाजू, जिल्हादंडाधिकारी , 
यवतमाळ, याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा-याव्यतीरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्याजवळ ; 

१. शस्त्रे , काठी तलवार,बंदुका बाळगणार नाहीत. 

२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत . 

३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही. 
४. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

५. आवेशी भाषणे/ अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही , सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्हयाची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या 
किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 

६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजुन दुखावण्याच्या उद्देशाने वादय वाजविणार नाहीत. किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार 


नाहीत . 


तसेच, ज्याअर्थी, सर्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१)(३) यवतमाळ जिल्हयात 
पांच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे कि , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारीकिंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी यांचे 
धरणे/ आंदोलन इ. वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 

ज्या शासकीय / निमशासकीय कर्मचा-यांना धरणे / आंदोलन/निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने 
पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्वपरवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलन/निर्देशने करावयाच्या दिनांकांच्या 
किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे. सदरचा आदेश दिनांक ०८-०४-२०१८ चे ००.०१ वाजता ( मध्यरात्री) 
पासून ते २१-०४-२०१८ चे २४.०० वाजता ( मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी 
दवंडीद्वारे /ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांना करावी. तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी/ तहसिलदार/ पोलीस 
स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

हे आदेश दिनांक ०७ एप्रिल २०१८ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्ममित करीत आहे . 


चंद्रकांत जाजू , 


यवतमाळ : 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ . 


अ - एक -२ ( १५३४) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . ५१८ . 
संदर्भ :- अपर पोलीस अधीक्षक तथा प्रभारी पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- का.व.सु.-प्रतिबंधक -२०१८-१४२२ दिनांक 
२७-०३-२०१८ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ) लागू 

करणेबाबत 
आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८ - अ.का . ( गृह )-कावि- ८११-२०१८ . 

ज्याअर्थी वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १४-०४-२०१८ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . त्यानिमित्त 
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मिरवणुका व इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे . 

तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी , याकरिता दिनांक ०२-०४-२०१८ रोजीचे 
0०.०१ पासून 

ते दिनांक १६-०४-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १) (३ ) मुं . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास अपर 
पोलीस अधीक्षक तथा प्रभारी पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , राहूल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या 
दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे. 

१. शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 

वाहून 
३. दगड किवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 
४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतिच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे . 

५. वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्ये प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे , फलके किवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे. 

मी असेही जाहीर करतो करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


नेण्यास . 


१. अंत्ययात्रा 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 
३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
४. सार्वजनिक करमणुकीचीसिनेमागृहे/ रंगमंच इत्यादी 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्हयामध्ये दिनांक ०२-०४-२०१८ रोजीचे ००.०१ 
वाजता पासून ते दिनांक १६-०४-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी, वाशिम /मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम 
वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकांवर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल. 
पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत 
कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/ 
दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ५१९ . 
संदर्भ :- पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचेकार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- का.व.सु.- प्रतिबंधक - २०१८-१६८५ दिनांक १२-०४-२०१८ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) लागू करणेबाबत 

आदेश 
क्रमांक कक्ष -८ - अ.का . ( गृह )-कावि - ९४१-२०१८ . - 

ज्याअर्थी वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १४-०४-२०१८ रोजीनंतर सुध्दा डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणुका काढण्यात येतात तर दिनांक 
३०-०४-२०१८ रोजी बौध्द पोर्णिमा हा सण साजरा होणारे असून त्यानिमित्त सुध्दा काही ठिकाणी मिरवणुका काढण्यात येतात तसेच दिनांक ०१-०५ 
२०१८ रोजी महाराष्ट्र दिन व कामगार दिन साजरा करण्यात येणार असून त्याअनुषंगाने जिल्हयात काही ठिकाणी धरणे, आत्मदहन , उपोषण , मोर्चे 
इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . 

तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्य्वस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी , याकरिता दिनांक १७-०४-२०१८ रोजीचे 
००.०१ पासून ते दिनांक १-०५-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १) ( ३) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास 
पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , राहूल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम, उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मु . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या 
दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम जिल्हयामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे. 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३. दगड किवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे , किंवा तयार करणे. 
४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतिच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे. 

५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे, अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्ये प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे , फलके किवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार/ प्रचार करणे . 

मी असेही जाहीर करतो करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत. 


१. अंत्ययात्रा 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 
३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे/रंगमंच इत्यादी 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्हयामध्ये दिनांक १७-०४-२०१८ रोजीचे००.०१ 
वाजता पासून ते दिनांक १-०५-२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम/मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांचा अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका -यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम 
वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . 
पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्र परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत 
कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/ 
दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी,मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ५२० . 


मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८- अ.का . ( गृह )-कावि- ९६७-२०१८ . – 

ज्याअर्थी , उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाशिम यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे की , भारत सरकार , रस्ते वाहतूक महामार्ग, 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी जारी केलेली अधिसूचना दिनांक ३०-०८-२०१६ अनुसार ई-रिक्षा आणि ई- कोर्ट अनुक्रमे प्रवासी वाहतूक आणि माल वाहतूक 
करणा- या वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम ६६ ( ३) (एन) अन्वये परवाना प्राप्ती करण्याकरीता सूट दिलेली आहे. तथापि केंद्र शासन 
अधिसूचना दिनांक ०८-१०-२०१४ अन्वये वाहन नियम १ ९ ८ ९ चा नियम २ ( सीबी) आणि २ ( सीसी) अनुसार ई-रिक्षा आणि ई- कोर्ट या वाहनाचा 
स्वतंत्र संवर्गनिर्माण करून मोटार वाहन अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे . 

शासन गृह विभाग निर्णय क्रमांक एमव्हीआर-०५१६/ प्र.क्र . २६२/ परि -२ , दिनांक ०३-०८-२०१६ नुसार ई-रिक्षा वाहनाच्या नियमनाबाबत धोरण 
आहेत . त्यानुसार सदर वाहनाची नोंदणी परिवहन संवर्गात करणे आहे . त्याचप्रमाणे सदर वाहन चालकास सार्वजनिक सेवा बिल्ला (बॅज) 
आवश्यक केलेला असल्यामुळे सदर वाहनाची नोंदणी सार्वजनिक परिवहन सेवा वाहन ( Public Service Vehicle ) म्हणून करावयाची आहे . तसेच 
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८ ९ चा नियम २१ ( ११) च्या तरतुदीनुसार ओळखपत्र/प्राधिकारपत्र जारी करणे आहे . सदर वाहनामध्ये प्रथमोपचार 
पेटी आणि अग्नीशमन यंत्र ठेवणे अनिवार्य केलेले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९ ८९ चा नियम २१ व २२ मधील तरतुदी ई-रिक्षा प्रवासी 
वाहनास लागू केलेला आहे . जरी केंद्र शासनाने ई-रिक्षा प्रवासी वाहनास परवान्यातून सूट दिलेली असली तरी असे वाहन सार्वजनिक रस्त्यावर 
प्रवाश्यांची वाहतूक करीत असल्यामुळे ई-रिक्षा नोंदणीबाबत आणि परवान्याच्या अटी लादण्याबाबत प्राधिकरणासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येत 
आहे . ई-रिक्षा हे वाहन मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम २ (३५ ) च्या तरतूदीनुसार सार्वजनिक प्रवासी वाहन तसेच २ (२५ ) च्या 
तरतुदीप्रमाणे मोटार कॅब या व्याख्येत मोडत असल्यामुळे सदर वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमातील सार्वजनिक 
प्रवासी वाहन तसेच मोटार कॅब ना लागू असलेल्या तरतुदी लागू आहे . 

तसेच पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे दालनात दि . ३१-०५-२०१७ रोजी झालेल्या सभेत पोलीस वाहतूक शाखा व नगर परिषद , वाशिम यांनी 
संयुक्तपणे पाहणी करुन मार्ग निश्चित करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचेनिर्देश दिले होते . त्यानुसार मुख्याधिकारी, नगर परिषद , वाशिम यांचे 
पत्र क्र . नपवा / कार्या-१७:ई-रिक्षा व ई- कोर्ट/ ८५४ / २०१७,दिनांक २१-०६-२०१७ नुसार खालीलप्रमाणे ई-रिक्षा करीता खालील ठिकाणी मार्ग प्रतिबंध 
करण्यात येत आहे . 


. 


अस्तित्वातील रिक्षा संख्या विचारात घेता खालील ठिकाणी ई-रिक्षास परवानगी न देण्यास शिफारस करण्यात येते . 


१. पाटणी चौक , २. शिवाजी चौक , ३. आंबेडकर चौक, ४. पोस्ट ऑफिस चौक, ५. जुना रिसोड नाका तसेच, मा . परिवहन आयुक्त, मुंबई 
यांचेकडून ई-रिक्षा व ई- कोर्ट बाबतने प्राप्त झालेले राजपत्र तसेच मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ च्या कलम ११५ अन्वये एखाद्या संवर्गातील अथवा 
वर्णनाच्या वाहनावर ठराविक क्षेत्रामध्ये वाहतुकीचेनिर्बंध घालण्याची तरतूद आहे . 

विना नोंदणी ई-रिक्षा रस्त्यावर आढळून आल्यास मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत कार्यवाही करावी व मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम 
११५ अंतर्गत एखाद्या संवर्गातील अथवा वर्णनाच्या वाहनावर १. पाटणी चौक , २. शिवाजी चौक , ३. आंबेडकर चौक , ४. पोस्ट ऑफिस चौक , ५. जूना 
रिसोड नाका क्षेत्रामध्ये वाहतुकीचेनिर्बंध घालण्याकरिता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, वाशिम यांचेकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तरी सदर 
ठिकाणी बंदी करण्यासाठी अधिसूचना आदेशित व निर्गमित होणे बाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. 

अस्तित्वातील रिक्षा संख्या विचारात घेता १. पाटणी चौक , २. शिवाजी चौक , ३. आंबेडकर चौक , ४. पोस्ट ऑफिस चौक , 
या ठिकाणी ई-रिक्षास परवानगी न देण्यास व या क्षेत्रामध्ये विना नोंदणी ई-रिक्षावर वाहतुकीचेनिर्बंध घालणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली 
आहे . 


५. जुना 

रिसोड नाका 


त्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी या दृष्टीने शासन नोटिफिकेशन MVA0589/CR-1061-TRA-2, दिनांक 19-5-1990, 
M.G..G.IV- A,दिनांक २०-९-१ ९९ ० नुसार प्राप्त अधिकारानुसार मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम या आदेशाद्वारे मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ अंतर्गत एखाद्या संवर्गातील अथवा वर्णनाच्या वाहनांवर १. पाटणी चौक २. 
शिवाजी चौक , ३. आंबेडकर चौक , ४. पोस्ट ऑफिस चौक , ५. जुना रिसोड नाका या क्षेत्रामध्ये वाहतुकीचेनिर्बंध घालण्याकरिता सदर ठिकाणी बंदी 
करण्यात येत आहे. तसेच विना नोंदणी ई-रिक्षा रस्त्यावर आढळून आल्यास मोटार वाहन कायद्या अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


९ 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 


राहुल द्विवेदी, 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . ५२१ . 


क्रमांक गृह विभाग कक्ष-४ (३ )-कावि-३५२-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, बुलडाणा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , होमगार्ड कार्यालय , बुलडाणा यांचे अधिनस्त असलेल्या 
पथक निहाय अनुषेश भरुन काढण्यासाठी होमगार्ड सदस्य नोंदणी कार्यक्रम दिनांक १७-०४-२०१८ पासून सुरु होत असून सदर नोंदणी कार्यक्रमानुसार 
पात्र पुरुष उमेदवारांची १६०० मिटर महिला उमेदवारांची ८०० मिटर धावणेची चाचणी त्रिशरण चौक ते एडेड हायस्कूल चौक या मार्गाने उजव्या 
बाजूवर घेण्यात येणार आहे. जवळपास एवढ्या लांबीचा सरळ मार्ग चाचणीसाठी उपलब्ध नाही. करिता वाहतूक उजव्या बाजुवरील बंद ठेवून ती 
पर्यायी त्रिशरण चौक ते एडेड हायस्कूल चौक या डाव्या बाजूने सुरु राहील असा प्रस्ताव सादर केला आहे. 

त्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यादृष्टीने महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३३ नुसार मी , प्रमोदसिंह दुबे , 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा या आदेशाद्वारे होमगार्ड सदस्य नोंदणी कार्यक्रम दरम्यान वाहतूक विनियमन व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्यासाठी दिनांक १८-०४-२०१८ व १९ -०४-२०१८ हे दोन दिवस सकाळी ०६.०० ते ११.०० या वेळेत त्रिशरण चौक ते एडेड हायस्कूल चौक या 
मार्गाचे उजव्या बाजुवरील वाहतूक बंद ठेवून ती पर्यायी त्रिशरण चौक ते एडेड हायस्कूल चौक या डाव्या बाजूने सुरु राहील , असे कळविण्यात येत 
आहे. त्यानंतर हा आदेश रद्द होऊन 


वाहतूक नेहमीप्रमाणे 

सुरु राहील . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३३ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर अधिसूचना आज दिनांक १३ एप्रिल २०१८ रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


प्रमोदसिंह दुबे, 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


अ- एक-३ (१५३४ ) . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


